शासन आदेशा: 


भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर 
यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ भूवैज्ञानिक 
(गट-ब) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
सर्वसाधारण बदल्या सन २०२३-२४ 


महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. एमएनए-०५२३/प्र.क्र.२०/उद्योग-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक: १२ जून २०२३ 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदी व 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.३०.०५.२०२३ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सक्षम 


प्राधिका-यांच्या मान्यतेने भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ 
भूवैज्ञानिक (गट-ब) या संवर्गातील खालील तक्त्यात नमुद अधिका-यांच्या त्यांच्या नांवासमोरील 
रकाना क्र.४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सर्वसाधारण बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


पदनाम: कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, गट-ब 
अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नांव नांव सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
विव २ ३ ४ 
हिं श्री.उ.दे.बरडे प्रमुख कार्यालय, नागपूर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, गडचिरोली 
(श्री.सोखी यांच्या बदलीने रिक्‍त पदी) 
Q  श्रीम.ध.कृ.लांजेवार | प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, परभणी 
(रिक्‍त पदी बदलीने पदस्थापना) 
३ श्री.नि.मो.अपराजित | प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर | जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, यवतमाळ यांचे 
कार्यालयात कनिष्ठ भूवैज्ञानिक या पदी 
(श्रीम.गजभिये यांच्या बदलीने रिक्‍त पदी) 
४ | श्रीम.त.न.गजभिये जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, बीड 
यवतमाळ यांचे कार्यालय (रिक्‍त पदी बदलीने पदस्थापना) 
५  । श्रीम.सि.रा.चक्रवर्ती | प्रमुख कार्यालय, नागपूर प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर 
(सावडीया) (रिक्‍त पदी बदलीने पदस्थापना) 
६ | श्रीम.अफरोज बेग । जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद 
रायगड यांचे कार्यालय (रिक्‍त पदी बदलीने पदस्थापना) 
७ । श्री.र.नि.सोखी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद 
गडचिरोली (रिक्‍त पदी बदलीने पदस्थापना) 


शासन आदेश क्रमांकः एमएनए-०५२३/प्र.क्र.२०/उद्योग-९ 


२. उक्तपरिच्छेद क्र.१ येथील तक्त्यात नमुद करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीच्या 
ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे, तसेच सदर बदली आदेश हेच Haas seat समजण्यात यावेत. 
तसेच सर्व संबंधीतांना बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी/ 
संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांनी स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन त्यांना 
त्वरीत कार्यमुक्त करावे व त्याबाबतचा कार्यपूर्ती अहवाल शासनास सादर करावा. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२०२३०६१२१५१०११३८१० असा आहे. 

हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by ANGAD RAMESHRAO KADAM 


ANGAD 0000000000 
RAMESHRAO >>> 
KADAM al 
(अंगद कदम) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

४. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली/बीड/यवतमाळ/परभणी 


५. उपसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर/चंद्रपूर/औरंगाबाद 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/बीड/यवतमाळ/परभणी 

७. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. मा. मंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

९. प्रधान सचिव (खनिकर्म), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. मंत्रालय, मुंबई ३२ 

qo, सहसचिव (खनिकर्म), यांचे स्वीय सहायक उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. मंत्रालय, मुंबई ३२ 

११. सर्व संबंधित अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, खनिकर्म शाखा, 
गडचिरोली/बीड/यवतमाळ/परभणी यांना विहित मार्गाने. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


